अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ १३०४/२०१८, दि. १७/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद,अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील 
रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ट दर्जोन्नत 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक एकूण नंतरचा 
लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
प्र.रा.मा.१६ पासून निंबोडी नारायणडोह | इतर जिल्हा | १७.४०० | प्रमुख जिल्हा 
उक्कडगांव मांडवे ते जिल्हा हद्द रस्ता. मार्ग कि.मी. | मार्ग-१६७ 
३४० 


रा.मा.६० हिवरेझरे देऊळगाव सिध्दी | इतर जिल्हा | १६.०० | प्रमुख जिल्हा 
वडगाव तांदळी रूईछत्तीसी गुणवाडी ते मार्ग कि.मी. | मार्ग-१६८ 
राळेगण प्रजिमा ५६ ला मिळणारा रस्ता. 334 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


३. । प्र.जि.मा.-१ खंडाळा पासून वाळकी साक इतर जिल्हा | 93.300 | प्रमुख जिल्हा 
ते प्र.रा.मा.- ८ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग कि.मी. | मार्ग-१६९ 
१२७ 
रा.मा.५८ पासून खारेकर्जुने हिंगणघाट | इतर जिल्हा । २८.२०० | प्रमुख जिल्हा 
४. । निमगाववाघा केडगाव बुरूडगाव मार्ग कि.मी. । मार्ग-१७० 
वाकोडी वाळुंज ते रा.मा.५८ ला ११८ 
मिळणारा रस्ता. 
५. | निमगाव घाणा खांतगाव ते रा.म.मा.२२२ | इतर जिल्हा | २७.५०० | प्रमुख जिल्हा 
ते हिवरेबाजार चास ते अकोळनेर मार्ग कि.मी. | मार्ग-१७१ 
जाधववाडी खडकी ते रा.मा.६९ ला १२५ 
मिळणारा रस्ता. 
६. । मांजरसुभा पिंपळगाव माळवी विळद इतर जिल्हा | २७.६०० | प्रमुख जिल्हा 
इसळक ते रा.मा.५८ निंबळक हिंगणगाव मार्ग कि.मी. मार्ग-१७२ 
ते जखणगाव रा.म.मा.२२२ ला १९६ 
मिळणारा रस्ता. (२६.६०० 
कि.मी.) 
इजिमा ११४ 
(१.०० कि.मी.) 
एकूण १३० .०० 
कि.मी. 


आहेत अथवा दोष दायित्व कालावधीमध्ये आहेत अज्ञा लांबीवर सदर योजनेचा कालावधी पूर्ण 


“सदर रस्त्यावरील ज्या लांबीवर प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये कामे मंजुर 


झाल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे प्रस्तावित करण्यात येणार नाही.” या अटीवर 


उपरोक्त रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


(३८८९.८८०--१३०.००) म्हणजेच ४०१९.८८ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १३०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४२७९.४९०-१३०.००) म्हणजेच ४१४९.४९ कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 


इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७३२२००७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: CN = Prash Vi Ki Patil, C = IN, 
Prashant Bee eae al 
. . Mah tra, OU = Public Works D 
Vinayakrao २ /- cose niin 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त,नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक . (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अहमदनगर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


